प्रशासकीय मान्यता 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयांना अनिवार्य (योजनेत्तर ) 
योजनेत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
गोंदिया 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचजी - २०२१ /प्र.क्र.१०७/ प्रडञा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २६मार्च , २०२१ 
वाचा : १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/ 
प्र.क्र. ८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
2 शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४ शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि -२०२० / प्र.क्र. २८१ / 
प्रजा-२, दिनांक 0§.99.2020 
५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ शावैमवरू , गोंदिया / 
यंसाख/ योजनेत्तर (नॉन प्लॅन) / WAT. / म/ २०२१ / ६१०७/ म/२०२१, दिनांक ०९.०३.२०२१ 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्त नमूद दिनांक ०९.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या नियंत्रणाखालील 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया या संस्थेस सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात 


अनिवार्य (योजनेत्तर ) ५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री उदिष्टातंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 


साधनसामुग्री खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे . सदर 


प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया या संस्थेस खालील 


तक्त्यात नमूद रु.५९,९८,०९९/- (अक्षरी रुपये एकोणसाठ लक्ष अठ्ठाण्णव हजार नव्व्याण्णव फक्‍त ) 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचजी-२०२१/प्र.क्र.१०७ /प्रशा-१ 


इतक्या किंमतीची इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या 


अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. यंत्राचे नांव नग | प्रतिनग | एकूण किंमत 
किंमत 
पोर्टेबल एक्स रे मशीन १०० VAS शिश २७५८०० २७५८०० 


१ 
२ UM मशीन हाय १२ २४८९८ २९८७७६ 
३ Wet सेट २९८९७३ २९८९७३ 
8 अँडव्हान्स वेसल सीलींग एनर्जी डिव्हाईज १५४८००० १५४८००० 


1 १__| 
| | 

4 | सेमी ओटो अंनालायझर इनक्युबेटर शिंधिकाळव्य ळक १८८८०० 
६ | इल्कट्रोलेट अ॑नाळायझर १ २२५००० 
७ । इम्युनोप्लुरोन्स अंनालाझर इंनक्यूबेटर चेबर १ १७९८५० १७९८५० 
८ | अल्ट्रा हाय एंड लंब सेंट्रीफ्युज मशीन ३२ होल्स १ ८२५०० ८२५०० 

टायमर 
5 डिजीटल इंनक्यूबेटर La | ५०००० ५०००० 
१० । सिगल बाडी कोल्ड स्टोरेज 2 ५६५०० ११३००० 
११ | मॅनिक्स्टोज लेरींगोस्कोप सेट ५ १०००० ५०००० 
१२ ।मल्टीपरा मॉनिटर (ईसीजी, एनआयबीपी, षु १४००० ७०००० 

एसपीओ २) विथ ट्रॉली शिंग 
१३ । सीएच बायनोक्युलर मायक्रोस्कोप २ ११६००० 
१४ | बटरी ऑपरेटेड डॉल HAM कॅन्युलेटेड ड्रील १ ११०००० 

मशीन फुल सेट 
१५ । डरमोटोस्कोप १ १४०००० 
१६ | मल्टीपरा मानिटर विथ इसीओ२ 1१ ३००००० 
१७ पल्स ऑक्सीमीटर षु २५०००० 
१८ | फोगन मशीन प ३०००० १५०००० 
१९ | ओटी लेड शंडोलेस लॅम्प डबल डोम मेजर ओटी १ ३००००० ३००००० 
२० लेबर टेबल 3 ५०००० १५०००० 
२१ व्हॅक्युम शिकत १५०००० १५०००० 
२२ रेडियंट वार्मर ३ ६०००० १८०००० 
23. | लेड फोटोथेरेपी युनिट ३ १६५००० 
२४ | मोटाराईड टेबल स्लीट GA २ ६७२०० १३४४०० 
२५ अँप्लानेडान टोनोमीटर २ ५६००० ११२००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचजी-२०२१/प्र.क्र.१०७ /प्रशा-१ 


अ. क्र. यंत्राचे नांव नग प्रतिनग । एकूण किंमत 
किंमत 
२६ । इन्डारेक्ट टोनोमीटर (काडलेस) विथ वोल्क्स १ ७२००० ७२००० 
२० डिग्री लेन्स 
२७ । ओजोन एअर स्टरलायझर ४ २८८००० 
एकूण, ५९,९८,०९९/- 


१. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा वार्षिक 
योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

३. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे , तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो -फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

४. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री Wares वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 

५. सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची , विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

६. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक , सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण ) यांनी प्रमाणित करावे. 

७. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 
मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

qo, उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या शीर्षकाखाळील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचजी-२०२१/प्र.क्र.१०७ /प्रशा-१ 


सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवरऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

११. समान स्वरुपाची व समान विनिदिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी . अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक , वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 

१२. रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 

१३. संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व 
कामागार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार करतांना 
याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामागार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४ 
/ प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या 
गव्हर्नमेंट ई मार्कटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


२. प्रस्तुत विषयी येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षात संबंधित ५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 
उदिष्टात मंजूर उपलब्ध अनुदानातून गविण्यात यावा. 


मागणी क्र.एस - ०१ 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

०१ - नागरी आरोग्यव सेवा विषमचिकित्सा 

११० - रसग्णालयेव दवाखाने 

(०२) मुफसल रुग्णालये व दवाखाने मुफसल क्षेत्रातील शासकीय अध्यापन 
रुग्णालये 

(०२) (१९) - शासकीयवैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया 


=  (२२१०-७ ३२२) 


३. सदर शासन Foe , शासन निर्णय, वित्त विभाग , क्रमांक: विअप्र- 


२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 


भाग-१, उप विभाग -2, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या 


अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचजी-२०२१/प्र.क्र.१०७ /प्रशा-१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचासंकेताक २०२१०३२६१३२८२६७०१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN 

A R U N MURLIDHARRAO DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba 


M U R L | D H A 5a50897b7b2244d66593f50dd713da 
83860912503, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA MUMBAI, 
R R A serialNumber=30df743755280cf26ce 
O 97ec0978235f63f80f0bc4317129bf38 
1eb48778f2e3d, ou=NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
D A H A L E cn=ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, नागपूर 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


